आर्थिक वर्ष २०१९-२० महानिर्मितीच्या भुसावळ 
१९६६० मे.वॅ. प्रकल्पासाठी भागभांडवल 
समायोजनाने वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.निधिवि-२०१९/प्र.क.८२ (भुसावळ)/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक -: ३१ मार्च, २०२० 
संदर्भ :-१. शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.प्रकल्प-२०१०/प्र.क्र.३/उर्जा-४ 
दि.५.१०.२०१० 
२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०१९ 
३. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दि. ०८.०७.२०१९ 
४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.१३.०३.२०२०. 
५. महानिर्मितीचे पत्र H.CMD/MSPGCL/No. २६४८, दि. १८.०३.२०२० 
६. शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.निधिवि २०१९/प्र.क्र.८२ 
(भूसावळ)/उर्जा-३ दि.०९.१०.२०१९ 
प्रस्तावना :- 
भुसावळ औष्णिक विद्युत प्रकल्पास संदर्भिय शासन निर्णय क्र. १ अन्वये मान्यता दिळी आहे. सदर शासन 


निर्णयाच्या अनुषंगाने भुसावळ औष्णिक बदली प्रकल्पाच्या रु. ४२९० कोटी पैकी शासनाचे २०% भागभांडवल 
रु. ८५८ कोटी इतके मंजूर केले आहे. त्यापैकी आजतागायत रु. ११८.५००१ कोटी भागभांडवल महानिर्मिती 
कंपनीस वितरीत करण्यात आले आहे. 
२. महानिर्मिती कंपनीचा सदर प्रकल्पासाठी ऑक्टोबर, २०१९ नंतर सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात एकंदरीत 
रु. १६१.०० कोटी इतका खर्च झालेला आहे. सदर झालेल्या खर्चाच्या २०% भागभांडवलाची रक्‍कम रु. ३२.२० कोटी 
रक्‍कम देय ठरते. अर्थसंकल्पित तरतूद रुपये ६४.०० कोटी पैकी उपलब्ध तरतूद रुपये ३२.०५ कोटी विचारात घेऊन 
महानिर्मिती कंपनीस रोखीने वितरीत न करता रु.३२.०५ कोटी महानिर्मिती कंपनीकडून शासनास (जलसंपदा 
विभागास) येणे असलेल्या भाडेपट्टीपोटी पुस्तकी समायोजनाने वितरीत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

भुसावळ औष्णिक विद्युत प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाची भांडवली गुंतवणुक म्हणून रु.३२,०५,००,०००/- 
(रु.बत्तीस कोटी पाच लाख फक्त) इतकी रक्कम पुस्तकी समायोजनेद्वारे वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली भागभांडवलाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर करण्यात 
आलेली आहे त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची खातरजमा करावी. 
३. वरील बाबीचा खर्च “मागणी क्र.के-११ मुख्यलेखाशिर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च ०२ ओष्णिक 
विद्युत निर्मिती,१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका,पंचवार्षिक योजना, राज्य योजना (००) 
(०३) भुसावळ ओण्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या बदली प्रकल्पामध्ये भांडवली गुंतवणुक (४८०१३७३१)५४ गुंतणुक” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधुन समायोजित 
करण्यात यावा. 
४. वरील मंजूर झालेल्या भागभांडवलाची संपुर्ण रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य निर्मिती कंपनी मर्यादीत यांना रोख न 
देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे महानिर्मिती कंपनीकडून जलसंपदा विभागास देय असलेल्या भाडेपट्टीच्या रकमेपोटी 
वसूल करण्यात यावी आणि खाली नमूद केलेल्या जमा लेखाशिर्षाखाली समायोजनेद्वारे जमा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१९/प्र.क.८२ (भुसावळ)/ऊर्जा-३ 


अ.क्र. तपशील रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 

शि वितीय वर्ष २०१९-२० या वित्तीय | ३२,०५,००,०००/- | ०८०१ वीज 2Q(09) इतर जमा रक्कमा 
वर्षातील भाडेपट्टी समायोजित महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळांकडून मिळणारी 
करावयाची रक्‍कम भाडेपट्टीची रक्‍कम (०८०१०१६३) 
एकूण ३२,०५,००,०००/- 


५. सदर रकमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल मुंबई यांचे अखत्यारित व अधिकारात करण्यात येत 
असल्याने या रकमेचे देयक तयार करण्यात येवू नये. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र -१ यांनी त्यांच्या अखत्यारित व अधिकारात 
रु.३२,०५,००,०००/- (रु.बत्तीस कोटी पाच लाख फक्त) चे पुस्तकी समायोजन करून शासनास तसे कळवावे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०२०९१४३२५३२११० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत 


करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ; 
Nanasaheb : 


Rajaram Dhane 


प्रत- 


lustries, Energy and Labour 
न tra, 
18611123263cde9d32423e9bb73044d9 1ed0cffad3b6267198ee501 


-6¢39e28581 50dbdfcfeécd25ed08adf59f4d2fd8c1 ede1730735f6049 
in 


lu 
lanasaheb Rajaram Dhane 
ढाणे) 14:40:36 305'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित, हाँगकाँग 


बँक बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई. 


२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे, (पूर्व), 


मुंबई 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, अराप / रालेवि-१), मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 


qo) निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-४०००५१. 
११) वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१४ / साधनसंपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) मुख्य अभियंता (विद्युत) जल विद्युत प्रकल्प यांचे कार्यालय, एच.एस.बी.सी इमारत, ४ था मजला, एम. 


जी. रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१ 


) उप सचिव, जलसंपदा विभाग (लक्षवेध श्री. ज्ञा. आ. बागडे), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधान भवन, मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

६) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
) 
) 
) 


१३) अवर सचिव (ऊर्जा-४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 
११)निवडनस्ती (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


